सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात 
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत रस्ते 
दुरुस्ती”? सुधारणा (राज्य स्तर) 
योजनेंतर्गत निधी वितरण 
(लेखाशीर्ष ३०५४ २७२२) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३/का-६ 
मादाम कामा रोड, महात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २६ डिसेंबर,२०२३ 


वाचा 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 
२) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय समक्रमांक.दि.०२.०६.२०२३, दि.०७.०७.२०२३, 
दि.१३.०७.२०२३ व दि.१३.१०.२०२३ 
३) आदिवासी विकास विभागाची नस्ती क्र.जिरस्ते १२२३/प्र.क्र.१२७/का-५. 


प्रस्तावना :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीत तरतुदीतुन 
जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील आदिवासी क्षेत्रातील रस्ते दुरुस्ती / सुधारणांच्या कामांना (लेखाशिर्ष 
३०५४ २७२२ अंतर्गत सन २०२३-२४ या वर्षात रु.४००००.०० लाख इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात 
आला आहे. सदर अर्थसंकल्पीत निधीतून आदिवासी क्षेत्रातील नंदुरबार व नाशिक जिल्हयातील रस्ते 
दुरुस्ती / सुधारणांच्या भैतिकदृष्ट्या पुर्ण झालेल्या/प्रगतिपथावरील कामांकरीता वित्त विभागाने 
अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेल्या मर्यादेत निधी वितरण करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

सन २०२३-२४ आर्थिक वर्षाकरीता मागणी क्रमांक टी-५ मुख्य लेखाशिर्ष ३०५४- मार्ग व पुल, 
(०४-जिल्हा व इतर मार्ग, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१)-जनजाति क्षेत्रांतर्गत योजना, (०१) (०६) 
(राज्य स्तर योजना) (कार्यक्रम खची, (लेखाशिर्ष ३०५४२७२२, २७-लहान बांधकामे याखाली 
रु.४००००.०० लाख इतकी तरतुद अर्थसंकल्पीत करण्यात आली आहे. सदर तरतुदीतून नंदुरबार व 
नाशिक जिल्ह्यातील रस्ते दुरूस्तीच्या सोबतच्या विवरणपत्रातील कामांना कामनिहाय एकुण 
रु.२९९९.३७ लाख इतका निधी नियंत्रक अधिकारी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
नंदुरबार/नाशिक यांना खालील अटींच्या अधिन राहून वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३ /का-६ 


१) 


> 


AN 
— 


8) 


4) 


&) 


सदर वितरीत निधीतुन भौतिकदृष्टया पुर्ण असलेल्या व प्रगतीपथावरील प्रलंबित दायित्व 

असलेल्या सोबतच्या यादीतील १६२ कामांवरच व प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेतच निधी खर्च 

करण्याची दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. 

सोबतच्या यादीत नमुद केल्याप्रमाणे कामनिहाय निधी खर्च करण्यात यावा, यामध्ये कोणत्याही 

प्रकारे बदल करण्यात येऊ नयेत. तसेच सदरची कामे इतर कोणत्याही योजनेमधुन मंजुर 

नसल्याची अथवा सदर कामांची द्विरुक्ती होत नसल्याची संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी 
दक्षता घ्यावी. 

संबंधित नियंत्रण अधिकारी यांनी सदरची तरतुद शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग 

क्र.टिएसपी-१०८६/८७१०/प्र.क्र.३१/का.५, दिनांक ९.३.१९९० अन्वये निश्चित केलेल्या 

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील कामांवरच खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. 

सदर कामांसाठी निविदा प्रक्रीया राबविण्यापुर्वी सदरची कामे आदिवासी उपयोजना aa (TSP) 

/ अतिरिक्‍त आदिवासी उपयोजना क्षेत्र (ATSP) माडा (MADA) /मिनी माडा (MINI MADA)/ 
पेसा (PESA) क्षेत्रात मोडत असल्याबाबत संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी 
विकास प्रकल्प यांच्याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावी. सदरची कामे आदिवासी उपयोजना 
क्षेत्र अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्र/माडा/मिनी माडा/पेसा क्षेत्रात मोडत नसल्यास 
सदर कामे सुरु करण्यात येऊ नये, अशी कामे रद्द करण्यासाठी शासनास तात्काळ 
कळविण्यात यावे. 

प्रस्तुत कामे इतर योजनेतून यापूर्वी करण्यात आलेले नाही किंवा सद्यस्थितीत अन्य योजनेत 

मंजूर नसल्याची खातरजमा करुन घेण्यात यावी. सदरची कामे अन्य योजनेत मंजूर असल्यास 

सदर कामे सुरु करण्यात येऊ नये, अशी कामे रद्द करण्यासाठी शासनास तात्काळ 
कळविण्यात यावे. 

प्रस्तुत कामास कार्यारंभ आदेशा देण्यापूर्वी शासनाने वेळोवेळी या संदर्भात निर्गमित केलेली 

परिपत्रक व मार्गदर्शक सुचनांचे अनुपालन करण्यात आलेले आहे, याची खातरजमा करुन 

घेण्यात यावी. 


७) सदर कामांना प्रशासकीय मान्यता देतांना आदिवासी विकास विभाग, area निर्णय क्र. 


टिएसपी-२००३ /प्र.क्र.१०१/का.६. दि. २६ जुले, २००४. क्र. टिएसपी २००५/प्र.क्र.४९/का- 
६.दि.१० नोव्हेंबर, २००५ व क्र.अनुक्षे- २०१९/प्र.क्र.८१/का-१४. दि. ०९/०८/२०१९ मधील 
अटीचे कटाक्षाने पाळन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ १७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३ /का-६ 


८) उपरोक्त अटींची पूर्तता करण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग, 
जिल्हा,परिषद यांची राहील. तसेच, अटींचे उल्लंघन केल्यास याबाबतची जबाबदारी संबंधित कार्यकारी 
अभियंता, बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद यांची राहील. 
९) उपरोक्तप्रमाणे अटी-शरर्तीनुसार निकष पूर्ण न करणाऱ्या कामांना कार्यारंभ आदेशा प्रदान करण्यात 
येऊ नयेत. 
qo) वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन शासन परिपत्रकातील विहित केलेल्या अटी व शातींचे पालन 
करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 
११) आदिवासी उपयोजनेंतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या सदरच्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा 
ळेखाशिर्षनिहाय /उप लेखाशिर्षनिहाय अहवाल संबंधित नियंत्रण अधिकारी यांनी आदिवासी विकास 
विभागास यांना सादर करावा. 
१२) सदर कामांना दर्शविण्यात आलेली अंदाजित किंमत ही ढोबळमानाने दर्शविण्यात आलेली आहे. 
तथापि,सविस्तर अंदाजपत्रकानुसार सदर कामाची किंमत या कामांना दर्शविण्यात आलेल्या किंमतीपेक्षा 
कमी आल्यास तसे झासनास अवगत करण्यात यावे. 

सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान 


करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे.. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२१५१२१८५२८८२४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. VIESING त वा व 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. ९१ DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=5494d2ad3a3bc5ddd66daf9a8fl 7ceec 
F ATT F S | N G 5e2d7d4b6a8bba99c5 1d275801bcdf1b, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=2182F4F20DAA6841 AB430B2FD 


812E7B5D3A883E72EFA574CASE29FF528BC80 
15, cn=VIJESING FATTESING VASAVE 


Date: 2023.12.26 14:37:24 +05'30' 


(वि.फ.वसावे) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.मंत्री, आदिवासी विकास विभाग यांचे खासगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.. 
२) सचिव, आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३) प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग,मंत्राळय, मुंबई. 
४) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
५) मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 
६) अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास,नाशिक. 


पृष्ठ १७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३ /का-६ 


७ जिल्हाधिकारी, नाशिक/नंदुरबार. 
८) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक/नंदुरबार. 
९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक/नंदुरबार. 
१०) संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
११) कार्यासन अर्थ-१९/व्यय-१४, वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
१२) कार्यासन-५ , आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
१३) निवड नस्ती कार्यासन -६(अर्थसंकल्प शाखा), आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ १७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३ /का-६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र-बीयुडी.२०२३/प्र.क्र.१३/का.६,दि.२६ डिसेंबर,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
अ.क्र कामाचे नांव प्र.मा.किंमत सदर शा.नि 
अन्वये वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
जिल्हा नंदुरबार 
ia सरी (GAGS) ते शासकीय आश्रमशाळा,सरी रस्ता सुधारणा ५०.०० २१.०० 
करणे. ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार 
२ | सरी- वल्लीपाडा फाटा रस्ता सुधारणा करणे. ता. अक्कलकुवा जि. ५०.०० २१.०० 
नंदुरबार 
३ ।कंजाणी ते मुंदेसरी (बुंदेसरी) मार्ग (ग्रामा-११७) रस्ता सुधारणा ५०.०० २१.०० 
करणे. ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार 
४ | मोलगी - चनवाई ते सोराचापाडा ते बोथवापाडा रस्ता सुधारणा ५०.०० २१.०० 
करणे, ता.अक्कलकुवा 
५ | मोलगी - उखलीपाडा रस्ता कि.मी. १/०० ते २/८०० (ग्रामा-८१) ५०.०० २१.०० 
बांधकाम करणे. ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार 
६ | वाडी पुनर्वसन ते प्रजिमा १० रस्ता सुधारणा करणे, ता.शहादा, ५०.०० २१.०० 
जि.नंदुरबार 
७ | जावदा प्रजिमा १२ ते वडगांव रस्ता सुधारणा करणे, ता.शहादा, ५०.०० २१.०० 
जि.नंदुरबार 
८ | वाघोदा डामळदा ते कलसाडी रस्ता सुधारणा करणे, ता.शहादा, ५०.०० २१.०० 
जि.नंदुरबार 
९ | apa चिखलीपाडा ते कात्रा रस्ता सुधारणा करणे, ता.धडगांव, ५०.०० ४६.०० 
जि.नंदुरबार 
al प्ररामा-१ निमझरी पाडा ते रणछोडपाडा रस्ता सुधारणा करणे, ५०.०० ४६.०० 
ता.धडगांव, जि.नंदुरबार 
al १ | राजविहिर वाल्हेरी रस्ता ग्रामा ५५ सा.क्र. 0/00 ते ४/०० रस्ता ५०.०० २१.०० 
सुधारणा करणे, ता.तळोदा, जि.नंदुरबार 
१२ | लाखापूर ते जुवाणी रस्ता ग्रा.मा ६३ रस्ता सुधारणा करणे. ता. ५०.०० २१.०० 
तळोदा जि. नंदुरबार 
१३ | मोड ede रस्ता ग्रामा ६२ सा.क्र. १/५०० ते ३/०० रस्ता ५०.०० २१.०० 
सुधारणा करणे, ता.तळोदा, जि.नंदुरबार 


पृष्ठ १७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३ /का-६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र-बीयुडी.२०२३/प्र.क्र.१३/का.६,दि.२६ डिसेंबर,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
अ.क्र कामाचे नांव प्र.मा.किंमत | सदर शा.नि 
अन्वये वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
१४ । इजिमा ४८ बोरवण टाकळी केवडापाणी मार्ग ग्रामा ६७ रस्ता ५०.०० २१.०० 
सुधारणा करणे, ता.तळोदा, जि.नंदुरबार 
१५ | सिलिंगपुर प्रजिमा १४ पासुन मोहिदा ग्रामा ४२ सा.क्र. ०/०० ते ५०.०० २१.०० 
२/५०० रस्ता सुधारणा करणे, ता.तळोदा, जि.नंदुरबार 
१६ | रामा १ ते मालपाडा रस्ता सुधारणा करणे १/३०० ते 2/300 ५०.०० ४६.०० 
ता.अक्कलकुवा, जि.नंदुरबार 
१७ | रा.मा.१ ते मालपाडा रस्ता सुधारणा करणे, ता.अक्कलकुवा, ५०.०० ४६.०० 
जि.नंदुरबार 
१८ | रा.म.मा-६ पासून गंगापुर अंडीपाडा पाटी कोळदा रामा ९ ला ५०.०० ४६.०० 
मिळणारा मार्ग ग्रामा १ किमी ५ ते ८.९५ रस्ता सुधारणा करणे, 
ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
१९ | ग्रामा-१ ते बेडकी हळदाणी मार्ग ग्रामा १२५ किमी २/०० ते ६/०० ५०.०० ४६.०० 
रस्ता सुधारणा करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
२० | मोगराणी ते ग्रामा ३६ ते तालुका हद्द पर्यंत ग्रामा ९७ किमी ०/०० ५०.०० ४६.०० 
ते 3/400 मध्ये सुधारणा करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
२१ । मोगराणी ते तालुका हद्दपर्यंत ग्रामा ९५ किमी ०/०० ते २/०० ५०.०० ४६.०० 
सुधारणा करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
२२ | भोमदीपाडा ते पुर्नवर्सन रस्ता ग्रामा कि.मी. ०/०० ते ०/२०० मध्ये ६०.०० २१.०० 
रस्ता सुधारणा करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
२३ | गुजरात राज्यसिमा ते सावळदे कोरीट रस्ता ग्रामा-२०२ किमी ५०.०० ४६.०० 
०/०० ते ०/७०० मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.जि. नंदुरबार 
२४ | गुजरात राज्यसिमा ते सावळदे कोरीट रस्ता ग्रामा-२०२ किमी ५०.०० ४६.०० 
०/७०० ते १/५०० मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.जि. 
नंदुरबार 
२५ | गुजरात राज्यसिमा ते सावळदे कोरीट रस्ता ग्रामा-२०२ किमी ५०.०० ४६.०० 
१/५०० ते २/२०० मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.जि. 
नंदुरबार 


पृष्ठ १७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३ /का-६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र-बीयुडी.२०२३/प्र.क्र.१३/का.६,दि.२६ डिसेंबर,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
अ.क्र कामाचे नांव प्र.मा.किंमत | सदर शा.नि 
अन्वये वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
२६ | गुजरात राज्यसिमा ते सावळदे कोरीट रस्ता ग्रामा-२०२ किमी ५०.०० ४६.०० 
२/२०० ते २/८०० मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.जि. 
नंदुरबार 
२७ | गुजरात राज्यसिमा ते सावळदे कोरीट रस्ता ग्रामा-२०२ किमी ५०.०० ३१.०० 
२/८०० ते ३/५०० मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.जि. 
नंदुरबार 
२८ | गुजरात राज्यसिमा ते सावळदे कोरीट रस्ता ग्रामा-२०२ किमी ५०.०० २१.०० 
३/५०० ते ४/०० मध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे. ता.जि. नंदुरबार 
२९ । ह्लालपूर ते रोझवा प्लॉट ग्रा.मा.२३ ला जोडणारा रस्ता ग्रा.मा.१९ ५०.०० २१.०० 
कि.मी. ४/०० ते ६/५०० मध्ये रस्ता सुधारणा करणे, ता.तळोदा, 
जि.नंदुरबार 
३० | आमलाड ते नवागांव रस्ता ग्रा.मा ५७ रस्ता सुधारणा करणे. ता. ५०.०० २१.०० 
तळोदा जि. नंदुरबार 
३१ रा.मा ८ कनकेश्वर ते चिनोदा रस्ता ग्रा.मा ८७ रस्ता सुधारणा ५०.०० २१.०० 
करणे. ता. तळोदा जि. नंदुरबार ( कि.मी ०/० ते १/५००) 
३२ रा.मा१तते गुंजाळी रस्ता ग्रा.मा Qo रस्ता सुधारणा करणे. ता. ५०.०० २१.०० 
तळोदा जि. नंदुरबार 
३३ | तळोदा ता.तील राजविहीर ते ढेकाटी रस्ता सुधारणा करणे ग्रामा ५०.०० २१.०० 
१० जि.नंदुरबार 
३४ । तळोदा ता.तील दलेलपुर ते प्रजिमा १ रस्ता सुधारणा करणे ग्रामा ५०.०० २१.०० 
१५ जि.नंदुरबार 
३५ । तळोदा ता.तील हलालपुर रोझवे प्लॉट ते ग्रामा २३ रस्ता सुधारणा ५०.०० २१.०० 
करणे ग्रामा १९ 
३६ | तळोदा ता.तील तलावडी ते रामा ८ ला मिळणारा रस्ता सुधारणा ५०.०० २१.०० 
करणे ग्रामा ४५ 
३७ । तळोदा ता.तील भवर ते हलालपुर रस्तावरीत जलनिस्सारणाची ५०.०० २१.०० 
कामे करणे ग्रामा २६ 
३८ | तळोदा ता.तील नर्मदानगर ते बेडापाडा रस्ता सुधारणा करणे ५०.०० २१.०० 


पृष्ठ १७ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३ /का-६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र-बीयुडी.२०२३/प्र.क्र.१३/का.६,दि.२६ डिसेंबर,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
अ.क्र कामाचे नांव प्र.मा.किंमत | सदर शा.नि 
अन्वये वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
ग्रामा ९४ 
३९ | शहादा ता.तील प्रजिमा १५ ते मानमोडया चिरखान उजळोद रस्ता ५०.०० २१.०० 
सुधारणा करणे (इजिमा-१४) 
४० | शहादा ता.तील रा.मा १ ते लोहारा रस्ता सुधारणा करणे (ग्रामा ५०.०० २१.०० 
६०) १/५०० ते ३/०० 
४१ | शहादा ता. तील प्रकाशा नांदड ते करणखेडारस्ता सुधारणा करणे ५०.०० २१.०० 
ग्रामा ८० 
४२ | शहादा ता.तील नागेश्वर मंदिर ते पिंगाणे धुरखेडा ग्रामा१९ रस्ता ५०.०० २१.०० 
सुधारणा करणे 
४३ | शहादा ता.तील तलावडी इस्लामपुर टवळाई रस्ता सुधारणा करणे ५०.०० २१.०० 
ग्रामा ७५ 
४४ | शहादा ता.तील प्रकाशा त-हावद रस्ता सुधारणा करणे (ग्रामा २१) ५०.०० २१.०० 
४५ | शहादा ता.तील नादर्डे प्रकाशा रस्ता ग्रामा ८० रस्ता सुधारणा ५०.०० २१.०० 
करणे 
४६ | evel ता.तील भादे ते कलसाडी रस्ता सुधारणा करणे इजिमा - ५०.०० २१.०० 
३७ 
४७ । शहादा ता.तील रामा १ ते लोहारे रस्ता सुधारणा करणे ग्रामा ६० ५०.०० २१.०० 
४८ | MST ता.तील दुधखेडा ते उजळोद रस्ता सुधारणा करणे इजिमा ५०.०० २१.०० 
qo 
४९ | शहादा ता.तील चविरखान ते मानमोडया रस्ता सुधारणा करणे ५०.०० २१.०० 
इजिमा १४ 
yo | ठाहादा ता.तील करणखेडा ते खरवड (Seal ता Ba) रस्ता ५०.०० २१.०० 
सुधारणा करणे ग्रामा ७८ 
५१ । शहादा ता.तील रा मा १ ते तितरी वाघरडे रस्ता सुधारणा करणे ५०.०० २१.०० 
ग्रामा ५० 
५२ | शहादा ता.तील फत्तेपूर ते शिरूड रस्ता सुधारणा करणे ग्रामा ६ ५०.०० २१.०० 


पृष्ठ १७ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३ /का-६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र-बीयुडी.२०२३/प्र.क्र.१३/का.६,दि.२६ डिसेंबर,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
अ.क्र कामाचे नांव प्र.मा.किंमत सदर शा.नि 
अन्वये वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
५३ | प्रकाशा ते eae पर्यंत रस्ता (ग्रामा २१ कि.मी ०/०० ते बोरद ९९.०० २१.०० 
रस्ता सुधारणा करणे, ता.शहादा, जि.नंदुरबार 
५४ | प्रकाशा ते ates पर्यंत रस्ता (ग्रामा ८०) कि.मी. ०/०० ते alas ९९.०० २१.०० 
रस्ता सुधारणा करणे, ता.शहादा, जि.नंदुरबार 
५५ | रामा ९ पासून मौलीपाडा करंजाळी मार्ग ग्रामा-११ किमी ०/०० ते ३०.०० १०.०० 
१/०० मध्ये सुधारणा करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
५६ | प्रजिमा-२३ पासून मेहंदीपाडा ते ग्रामा ४२ ला मिळणारा मार्ग ३०.०० १०.०० 
ग्रामा-१२ किमी १/०० ते २/०० मध्ये सुधारणा करणे, ता.नवापुर, 
जि.नंदुरबार 
५७ | arid पश्चिम, बोरचक, करंजाळी मार्ग ग्रा.मा.२० किमी १/०० ते ४५.०० १०.०० 
२/०० मध्ये सुधारणा करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
५८ | वाटवी नावली आमसरपाडा खोलघर मार्ग ग्रा.मा.३६ किमी ०/०० ३०.०० १०.०० 
ते ३/०० मध्ये सुधारणा करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
५९ | करंजाळी वागदा ते जंगल हद्द मार्ग ग्रामा -४९ किमी ०/०० ते ३०.०० १०.०० 
२/०० मध्ये सुधारणा करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
६० | करंजाळी ते उमरीपाडा मार्ग ग्रामा-९० किमी ०/०० ते २/०० मध्ये ३०.०० १०.०० 
सुधारणा करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
६१ | तलावीपाडा ते झामटयावड झरीपाडा ते भादवड, रेल्वे स्टेशन ३०.०० १०.०० 
मार्ग ग्रामा-११ किमी ०/०० ते १/०० मध्ये सुधारणा करणे, 
ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
६२ | ]शोगवे तलावीपाडा ते aed मार्ग ग्रामा-९२ किमी ०/०० ते १/०० ३०.०० १०.०० 
मध्ये सुधारणा करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
६३ | सोनपाडा ते वन हद्द मार्ग ग्रामा-१०५ किमी ०/०० ते १/०० मध्ये ३०.०० १०.०० 
सुधारणा करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
६४ | निजामपुर ते करंजाळी मार्ग ग्रामा-१२२ किमी ०/०० ते १/०० ३०.०० १०.०० 
मध्ये सुधारणा करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
६५ | शोगवे अंबाफळी रस्ता ग्रामा-१८५ किमी ०/०० ते १/०० मध्ये ३०.०० १०.०० 


पृष्ठ १७ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३ /का-६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र-बीयुडी.२०२३/प्र.क्र.१३/का.६,दि.२६ डिसेंबर,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
अ.क्र कामाचे नांव प्रमा.किंमत सदर शा.नि 
अन्वये वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
सुधारणा करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
६६ | भादवड वडझाकन मार्ग ग्रामा-३७ किमी ०/०० ते १/०० मध्ये ३०.०० १०.०० 
सुधारणा करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
६७ | भादवड मळवान नवापाडा मार्ग ग्रामा-४२ किमी ०/०० ते १/०० ३०.०० १०.०० 
मध्ये सुधारणा करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
६८ । भादवड घोगळपाडा मार्ग ग्रामा-९६ किमी ०/५०० ते १/५०० मध्ये ३०.०० १०.०० 
सुधारणा करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
६९ । रामा-५ पासून शासकिय आश्रमशाळा भादवड मार्ग ग्रामा-१५५ ३०.०० १०.०० 
किमी ०/५०० ते १/५०० मध्ये सुधारणा करणे, ता.नवापुर, 
जि.नंदुरबार 
७० | सागाळी ते वडदे मार्ग ग्रामा-६२ किमी ०/५०० ते १/०० मध्ये ३०.०० १०.०० 
सुधारणा करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
७१ | रामा-५ पासुन बिजादेवी, बिजगाव, मोग्राणी, इजिमा४७ पर्यंत ३०.०० १०.०० 
रस्ता इजिमा-२९ किमी ०/०० ते ३/०० मध्ये सुधारणा करणे, 
ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
७२ | तालुका हदद पासुन झामटयावड, घोगलपाडा, मोगराणी, ३०.०० १०.०० 
नावली, रस्ता इजिमा-६१ किमी ३/०० ते ४/०० मध्ये सुधारणा 
करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
७३ | खोलविहीर Gost साळवन मार्ग ग्रामा-२४ किमी ०/०० ते १/०० ३०.०० १०.०० 
मध्ये सुधारणा करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
७४ । इजिमा २९ पासून हरणीपाडा ते बर्डीपाडा बिजगाव मार्ग ग्रामा-३४ ३०.०० १०.०० 
किमी ०/०० ते १/०० मध्ये सुधारणा करणे, ता.नवापुर, 
जि.नंदुरबार 
७५ | पळसुन पिंपळे मार्ग ग्रामा-४१ किमी ०/०० ते १/०० मध्ये सुधारणा ३०.०० १०.०० 
करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
७६ | बिजगांव घोगळपाडा मावचीफली ग्रा.मा.३६ ला मिळणारा मार्ग 30.00 40.00 


पृष्ठ १७ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३ /का-६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र-बीयुडी.२०२३/प्र.क्र.१३/का.६,दि.२६ डिसेंबर,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
अ.क्र कामाचे नांव प्र.मा.किंमत | सदर शा.नि 
अन्वये वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
ग्रामा-४३ किमी ०/०० ते १/०० मध्ये सुधारणा करणे, ता.नवापुर, 
जि.नंदुरबार 
७७ | पळसून ते नवापाडा मार्ग ग्रामा-८७ किमी ०/०० ते १/०० मध्ये ३०.०० १०.०० 
सुधारणा करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
७८ | रामा-५ बिजादेवी ते खांदेपाडा मार्ग ग्रामा-८८ किमी ०/०० ते ३०.०० १०.०० 
१/०० मध्ये सुधारणा करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
७९ | मोगराणी धवळीपाडा ते मावचीफळी मार्ग ग्रामा ८९ सुधारणा करणे ३०.०० १०.०० 
किमी ०/०० ते २/००, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
८० | खोलघर वांझळे मार्ग ग्रामा-९४ किमी ०/०० ते १/५०० मध्ये ३०.०० १०.०० 
सुधारणा करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
८१ | मोगराणी ते तालुका हद्द मार्ग ग्रामा-९५ किमी ०/०० ते १/०० ३०.०० १०.०० 
मध्ये सुधारणा करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
८२ | ग्रामा-३६ ते मोगराणी तालुका हद्द पर्यंत मार्ग ग्रामा-९७ किमी ३०.०० १०.०० 
०/०० ते १/०० मध्ये सुधारणा करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
८३ | इजिमा-६१ पासून घोगळपाडा ते स्मशानभूमी मार्ग ग्रामा-९८ ३०.०० १०.०० 
किमी ०/०० ते १/०० मध्ये सुधारणा करणे, ता.नवापुर, 
जि.नंदुरबार 
८४ | इजिमा-३० ते पळशीपाडा मार्ग ग्रामा-१०३ किमी ०/०० ते १/०० ३०.०० १०.०० 
मध्ये सुधारणा करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
८५ | इजिमा-२४ नावली मार्ग इजिमा -- ग्रामा-१४१ किमी ०/०० ते ३०.०० १०.०० 
१/०० मध्ये सुधारणा करणे, ता.नवापुर, जि.नंदुरबार 
८६ । नावली ते तलावपाडा रस्ता सुधारणा करणे, ता.नवापुर, ३०.०० १०.०० 
जि.नंदुरबार 
CO | तालुका हदद पासुन झामटयावड, घोगलपाडा रस्ता इजिमा-६१ २५.०० १०.०० 
किमी किमी ०/०० ते २/०० मध्ये डांबरीकरण करणे , ता.नवापुर, 
जि.नंदुरबार 


पृष्ठ १७ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३ /का-६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र-बीयुडी.२०२३/प्र.क्र.१३/का.६,दि.२६ डिसेंबर,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
अ.क्र कामाचे नांव प्र.मा.किंमत | सदर शा.नि 
अन्वये वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
८८ ग्रामा ६ खानापुर जोड रस्ता ग्रा.मा ५४ किमी ०/५०० ते १/२०० २०.०० ५.०० 
मध्ये सुधारणा करणे, ता.नवापुर जि.नंदुरबार 
८९ | ग्रामा ६ जामलीपाडा गाजीपुर ढोरपाडा रस्ता ग्रामा. ११३ किमी २०.०० ५.०० 
११० ते ११२०० मध्ये सुधारणा करणे ता.नवापुर जि.नंदुरबार 
९० | ग्रामा ५ बोरवड रस्ता ग्रामा Wo किमी ०१० ते ११० मध्ये सुधारणा २०.०० ५.०० 
करणे ता.नवापुर जि.नंदुरबार 
९१ ।बंधारपाडा चितवी देवलीपाडा वागदी रस्ता ग्रा मा २१ किमी. २०.०० ५.०० 
१/७०० ते २/७०० मध्ये सुधारणा करणे ता.नवापुर जि.नंदुरबार 
९२ | पळसुन ते पिंपळे रस्ता ग्रा मा ४१ किमी १/२०० ते २/१०० मध्ये २०.०० ५.०० 
सुधारणा करणे ता.नवापुर जि.नंदुरबार 
९३ | वागदी चितवी रस्ता ग्रामा २१ किमी ०१० ते २१०० मध्ये सुधारणा २०.०० ५.०० 
करणे ता.नवापुर जि.नंदुरबार 
९४ | खडकी देवलीपाडा रस्ता ग्रामा किमी ०१० ते ३१०० मध्ये २०.०० ५.०० 
सुधारणा करणे ता.नवापुर जि.नंदुरबार 
९५ | बंधारपाडा तिळासर उचीशऱेगडी जामुनपाडा ग्रामा २१ किमी ३१० २०.०० ५.०० 
ते ६१०० सुधारणा करणे ता.नवापुर जि.नंदुरबार 
९६ | चितवी टाकलीफळी वडस्त्रा रस्ता ग्रामा ४७ किमी ०१० ते ३१० २०.०० ५.०० 
सुधारणा करणे ता.नवापुर जि.नंदुरबार 
९७ | ग्रामा ४ उमराण बिलगव्हाण चिंचपाडा प्रजिमा २६ सुधारणा करणे २०.०० ५.०० 
ता.नवापुर जि.नंदुरबार 
९८ | ग्रामा ७ वाटवी पांचबा बिळीपाडा बंधारे रस्ता सुधारणा करणे २०.०० ५.०० 
ता.नवापुर जि.नंदुरबार 
९९ ग्रामा १० उमराण चेडापाडा तिनमौली रस्ता सुधारणा करणे २०.०० ५.०० 
ता.नवापुर जि.नंदुरबार 
ne ग्रामा ७८ आमलाण ते खाबदा रस्ता सुधारणा करणे ता.नवापुर २०.०० ५.०० 
जि.नंदुरबार 
गि ०१ | ग्रामा १०१ देवलीपाडा बिलबारा रस्ता सुधारणा करणे ता.नवापुर २०.०० ५.०० 
जि.नंदुरबार 


पृष्ठ १७ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३ /का-६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र-बीयुडी.२०२३/प्र.क्र.१३/का.६,दि.२६ डिसेंबर,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
अ.क्र कामाचे नांव प्र.मा.किंमत | सदर शा.नि 
अन्वये वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
१०२ | ग्रामा १०२ बिलबारा ते दुधवे रस्ता सुधारणा करणे ता.नवापुर २०.०० ५.०० 
जि.नंदुरबार 
१०३ | ग्रामा १२१ उमराण बेटकी ते मेनतलाव रस्ता सुधारणा करणे २०.०० ५.०० 
ता.नवापुर जि.नंदुरबार 
१०४ | ग्रामा १३२ पिंप्रीपाडा पारकोटी रस्ता सुधारणा करणे ता.नवापुर २०.०० ५.०० 
जि.नंदुरबार 
१०५ | ग्रामा १३६ आमलाण बेटकी ते मेनतलाव रस्ता सुधारणा करणे २०.०० ५.०० 
ता.नवापुर जि.नंदुरबार 
१०६ | ग्रामा १४४ प्रजिमा २६ ते पांघरण वावडी बिलगव्हाण चेडापाडा २०.०० ५.०० 
रस्ता सुधारणा करणे ता.नवापुर जि.नंदुरबार 
१०७ | तर्‍हाडी त.बो ते जावदा त.बो. रस्ता सुधारणा करणे ग्रामा ५०.०० १०.०० 
८०,किमी ०/०० ते १/५०० ता.शहादा, जि.नंदुरबार 
१०८ | तर्‍हाडी त.बो ते जावदा त.बो. रस्ता सुधारणा करणे ग्रामा ८० ५०.०० १०.०० 
किमी १/५०० ते ३/०० , ता.शहादा, जि.नंदुरबार 
१०९ | कलमाडी त.बो. ते जावदे त.बो. जोड रस्ता सुधारणा करणे कि.मी ५०.०० १०.०० 
०१/०० ते २/०० ग्रामा ७, ता.शहादा, जि.नंदुरबार 
| qo | erst त.बो. ते पिपळोद जोड रस्ता सुधारणा करणे कि.मी. ५०.०० 99.00 
09/00 ते०४/०० ग्रामा ८, ता.शहादा, जि.नंदुरबार 
(०) एकुण नंदुरबार जिल्हा ४३८८.०० १९१०.०० 
जिल्हा नाशिक 
[=| रामा-२० ते खुंटेवाडी रस्ता सुधारणा व रुंदीकरण करणे (ग्रामा- ५०.०० २.२१ 
०४ किमी ०/०० १/००, ता.देवळा, 
२ | फांगदरवस्ती ते रामा-२७ रस्ता सुधारणा करणे (ग्रामा-१८) ५०.०० २.५१ 
कि.मी. ०/०० ते २/०० ता.देवळा 
३ | साककी ते मांगबारी रस्ता सुधारणा करणे (ग्रामा-9३) कि.मी. ५०.०० २.४४ 


०/०० ते ५/०० ता.देवळा 


पृष्ठ १७ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३ /का-६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र-बीयुडी.२०२३/प्र.क्र.१३/का.६,दि.२६ डिसेंबर,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
अ.क्र कामाचे नांव प्र.मा.किंमत | सदर शा.नि 
अन्वये वितरीत 
करण्यात wa 
असलेला निधी 
४ । सावकी ते खामखेडा रस्त्याची सुधारणा करणे कि.मी. ३/०० ते ३५.३० १०.७९ 
५/०० ता.देवळा 
५ | इजिमा २०४ ते भऊर रस्ता सुधारणा करणे (ग्रामा-९२) कि.मी. ५०.०० २.४४ 
०/०० ते ४/०० ता. देवळा 
६ | खामखेडा गाव ते चौफुली रस्ता सुधारणा करणे (ग्रामा-१९) कि.मी. ५०.०० २.२५ 
०/०० ते ०/७०० ता. देवळा 
७ । सावकी ते सावकी पाडा रस्ता सुधारणा करणे (ग्रामा-६५) कि.मी. ५०.०० २.२५ 
०/०० ते ०/७०० ता. देवळा 
८ | खामखेडा ते लायकेश्वर रस्ता सुधारणा करणे (ग्रामा-२८) कि.मी. ५०.०० ३.०० 
०/६०० ते २/५०० ता. देवळा 
९ | सावकी ते राणेदेव नगर रस्ता सुधारणा करणे (ग्रामा-२१) कि.मी. ४०.०० १.४९ 
०/०० ते १/५०० ता. देवळा 
hal ० | पिंपळगाव ते खाळप रस्ता सुधारणा करणे (ग्रामा-११३) कि.मी. ५०.०० 2.23 
9/00 ते 3/00 ता. देवळा 
गि १ । शिवनाला ते इजिमा २०४ ला मिळणारा ग्रामा ९२ रस्ता ०/०० ते ५०.०० २.४४ 
२/०० रस्ता सुधारणा करणे ता.देवळा 
१२ | खुंटेवाडी ते खालप रस्ता ग्रामा ४ किमी ०/००ते २/०० सुधारणा ५०.०० २.३८ 
करणे ता.देवळा 
१३ | शौरी ते रोहीदास वस्ती रस्ता सुधारणा करणे ता.देवळा ५०.०० ३.०० 
१४ | खुंटेवाडी ते स्मशानभुमी देवळवाडी रस्ता ग्रामा ८ ता.देवळा ५०.०० २.४८ 
१५ | खामखेडा ते स्मज्ञानभुमी रस्ता सुधारणा करणे ग्रामा Yo ५०.०० २.४४ 
ता.देवळा 
१६ |खर्डे ते वार्षी हनुमंतपाडा रस्ता सुधारणा करणे इजिमा-२८ १०.०० ०.६० 
ता.देवळा 
१७ | खामखेडा ते काळखडी वस्ती रस्ता सुधारणा करणे किमी ०/०० ते ५०.०० २.४४ 
१/५०० ता.देवळा 
१८ | प्रजिमा-६ ते बर्डा मोटीचा गावठा रस्ता सुधारणा करणे ग्रामा Qo ३७.०० १.४९ 


किमी २०/०० ते २१/०० ता.सुरगाणा 


पृष्ठ १७ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३ /का-६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र-बीयुडी.२०२३/प्र.क्र.१३/का.६,दि.२६ डिसेंबर,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
अ.क्र कामाचे नांव प्रमा.किंमत सदर शा.नि 
अन्वये वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
१९ | प्रजिमा ४ ते मांजरपाडा रस्ता सुधारणा करणे (ग्रामा-०५) कि.मी. ५०.०० २.२१ 
५/०० ते ७/०० ता. सुरगाणा 
२० | प्रजिमा ते हरणटेकडी डांगराळे रस्ता सुधारणा करणे (ग्रामा-१५) ५०.०० ३.०० 
कि.मी. ०/०० ते २/५०० ता. सुरगाणा 
२१ | रामा-१५३ ते चिखली रोटी रस्ता सुधारणा करणे (ग्रामा-८४) ५०.०० २.२१ 
कि.मी. १/०० ते ३/०० ता. सुरगाणा 
२२ | प्रजिमा-२ ते रोटी धोडांबे रस्ता सुधारणा करणे (ग्रामा-१६) कि.मी. ५०.०० ३.०० 
१/०० ते ३/०० ता. सुरगाणा 
२३ | नागशेवडी ते सुळपाडा रस्ता सुधारणा करणे (ग्रामा-१६ ) कि.मी. ५०.०० २.२१ 
४/०० ते ६/०० ता. सुरगाणा 
२४ | शिंदे ते पायरपाडा रस्ता सुधारणा करणे (ग्रामा-१९ ) कि.मी. ५०.०० ३.०० 
५/०० ते ७/०० ता. सुरगाणा 
२५ | इजिमा-८० ते कहानडोळ रस्ता सुधारणा करणे (ग्रामा-१०३) ५०.०० २.२१ 
कि.मी. ०/०० ते १/५०० ता. सुरगाणा 
२६ | गोपाळपूर ते पिपळचोंड रस्ता सुधारणा करणे (ग्रामा-१२७) कि.मी. ५०.०० २.२१ 
०/०० ते २/०० ता. सुरगाणा 
२७ । जामशोत ते गायकवाड वस्ती रस्त्याची सुधारणा करणे, ५०.०० ४.४४ 
ता.कळवण,जि. नाशिक 
२८ | वाजगाव ते काचणे रस्ता सुधारणा करणे (ग्रामा-६२) कि.मी. ०/०० ४०.०० १५.०० 
ते ४/०० ता. देवळा 
२९ | खडकततळे ते GAS रस्ता सुधारणा करणे ग्रामा ५ ता.देवळा ३०.०० ३०.०० 
३० | कनकपुर ते शेरी रस्ता सुधारणा करणे (ग्रामा-५९) कि.मी. ०/०० ४०.०० ४०.०० 
ते २/०० ता. देवळा 
३१ | खुंटेवाडी ते खडकतळे रस्ता सुधारणा करणे (ग्रामा-५) कि.मी. ४०.०० ४०.०० 
१/०० ते ३/०० ता. देवळा 
३२ | शेरी वा वाशी रस्ता सुधारणा करणे (ग्रामा-५९) कि.मी. ०/०० ते ४०.०० ४०.०० 


२/५०० ता. देवळा 


पृष्ठ १७ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३ /का-६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र-बीयुडी.२०२३/प्र.क्र.१३/का.६,दि.२६ डिसेंबर,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


(रु.लाखात) 
अ.क्र कामाचे नांव प्रमा.किंमत सदर शा.नि 
अन्वये वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
३३ | इजिमा-०३ ते आंबेपाडा रस्ता सुधारणा करणे (ग्रामा-९४ ) कि.मी. ५०.०० ५०.०० 
०/०० ते २/०० ता. सुरगाणा 
३४ | दहिवड ते जुना उमराणा रस्ता सुधारणा करणे (ग्रामा-१२५) ५०.०० ३०.०० 
कि.मी. ०/०० ते २/५०० ता. देवळा 
३५ | दहिवड ते जुना रामवाडी शिदओहोळ रस्ता सुधारणा करणे ५०.०० ३०.०० 
(ग्रामा-१२) कि.मी. ०/०० ते २/५०० ता. देवळा 
३६ | रामवाडी शिंववळ रस्ता सुधारणा करणे ग्रामा १२ ता.देवळा ५०.०० ३०.०० 
३७ | प्रजिमा ४७ ते खेडगाव फाटा ते नागझिरी रस्ता सुधारणा करणे. ५०.०० १५.०० 
ता.कळवण जि.नाशिक 
३८ | उपळ्या पांधी ते नाकोडा रस्ता सुधारणा करणे.ग्रामा ३० ५०.०० ३०.०० 
ता.कळवण जि.नाशिक 
३९ | AST (चंबळ खोर) रस्ता सुधारणा करणे. ता.कळवण जि.नाशिक ५०.०० १५.०० 
४० | प्रजिमा ४७ ते कळवण खुर्द निकम वस्ती (वरचे खोरे) रस्त्याची ५०.०० ४०.०० 
सुधारणा करणे. ता. कळवण 
४१ | हळद बर्डे ते वडाळा रस्ता सुधारणा करणे. ता.कळवण जि.नाशिक ५०.०० ५०.०० 
४२ | रामा-२७ ते फांगदरवस्ती रस्ता सुधारणा करणे (ग्रामा-१८) किमी ५०.०० ४१.०० 
०/०० ते २/०० ता.देवळा, जि.नाशिक 
४३ | वाजगाव (आदिवासी वस्ती) ते ग्रामा १४ किमी ०/०० ते १/५०० ३०.०० ३०.०० 
सुधारणा करणे ता.देवळा 
४४ | भिलवाड ते वडाखेल ते पातळवाडी कि.मी. १/०० ते ५/०० रस्ता ५०.०० ५०.०० 
सुधारणा करणे ता.बागळाण जि. नाशिक ग्रामा ७ 
४५ | Gord ते चिंचपाडा रस्ता सुधारणा करणे किमी ०/०० ते १/५०० ४०.०० ४०.०० 
ग्रामा ११७, ता.बागलाण, जि.नाशिक 
४६ । मुल्हेर ते बाभळेश्वर कि.मी. ०/०० ते १/५०० रस्ता सुधारणा ९०.०० ९०.०० 
करणे/संरक्षण भिंत बांधणे ता.बागळाण जि. नाशिक ग्रामा ३१ 
४७ । कपारभवाणी ते जामोटी-हरणबारी-खराड, भाटेपाडा कि.मी. ९०.०० ६०.०० 
०/०० ते ७/०० रस्ता सुधारणा करणे ता.बागलाण जि. नाशिक 
ग्रामा ५५ 


पृष्ठ १७ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३ /का-६ 


शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र-बीयुडी.२०२३/प्र.क्र.१३/का.६,दि.२६ डिसेंबर,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 
(रु.लाखात) 
अ.क्र कामाचे नांव प्र.मा.किंमत | सदर शा.नि 
अन्वये वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
४८ | शिवभांडणे ते जिरवाडे रस्ता सुधारणा करणे.(ग्रामा १५१) ५०.०० ५०.०० 
ता.कळवण जि.नाशिक 
४९ | रा.मा.२२ शिंगाशी (दळवट रेस्ट हाऊस) ते भांडणे हा रस्ता ५०.०० ५०.०० 
सुधारणा करणे ग्रामा ३८, ता.कळवण, जि.नाशिक 
yo | दळवट ते शिगाझी a. कि.मी. ०/०० ते ३/०० ची सुधारणा ५०.०० ५०.०० 
करणे ता. कळवण 
५१ । रामा २२ ते एकलहरे गाव पाटविहीर रस्त्याची सुधारणा करणे ता. ५०.०० ५०.०० 
कळवण जि.नाशिक 
५२ | रामा-२२ ते दळवट कासुर्ड रस्ता सुधारणा करणे प्रजिमा ७८, ५०.०० ५०.०० 
ता.कळवण, जि.नाशिक 
५२ | एकुण नाशिक जिल्हा २५१२.३० १०८९.३७ 
१६२ एकुण एकत्रित -: ६९००.३० २९९९.३७ 


VIJESING 
FATTESING 
VASAVE 


पृष्ठ 


Digitally signed by VIJESING FATTESING VASAVE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=5494d2ad3a3bc5ddd66daf9a8fl 7ceec5 
e2d7d4b6a8bba99c51d275801bcdfib, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=2182F4F20DAA6841AB430B2FD8 
12E7B5D3A883E72EFA574CA5E29FF528BC8015, 
cn=VIJESING FATTESING VASAVE 

Date: 2023.12.26 14:36:56 +05'30' 


१७ पैकी १७ 


